शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून राज्यातील 
विद्यमान संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची 
प्रवेश क्षमतेत घट करण्यासाठी व प्रवेशक्षमता 
पूर्ववत करण्यास व अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शासनाची 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१८/प्र.क्र. २१०/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय विस्तार भवन, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ जून, २०१८. 


संदर्भ :- (१) समक्रमांकाचे दिनांक १ जून,२०१८ चा शासन निर्णय 
(२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. २/एनजीसी /मान्यता/२०१८/८१०, दि. २५/०६/२०१८. 


प्रस्तावना : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ/घट करण्यास मान्यता देण्याबाबत दिनांक 
१४/०६/२०१८ व २०/०६/२०१८ रोजी ई-मेलद्वारे तंत्र शिक्षण संचालनालयास उपलब्ध करुन 
दिलेल्या यादीनुसार संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये विद्यमान 
अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, एचएमटीसीटी, व्यवस्थापनश्ासत्र अभ्यासक्रमाच्या पदवी, 
पदव्युत्तर पदवी संस्थेतील अभ्यासक्रम बंद करण्यास व विद्यमान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमेत 
वाढ/घट करण्यास शासन मान्यता देण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे. 


२. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिनांक १४/०६/२०१८ व 
२०/०६/२०१८ रोजी ई-मेलद्वारे उपलब्ध करुन दिलेल्या यादीच्या अनुषंगाने संचालक, तंत्रशिक्षण 
यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून 
सोबतच्या Annexure A व Annexure 8 मधील संस्थाच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अनुक्रमे 
विद्यमान अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता पूर्ववत करण्यास व अभ्यासक्रमाची प्रवेशक्षमतेमध्ये घट करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष 
२०१८-१९ पासून सोबतच्या Annexture A व Annexure 8 मधील संस्थाच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे विद्यमान अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता पूर्ववत करण्यास व विद्यमान अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेशक्षमतेत घट खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-2018/प्र.क्र. 210/तांशि-4 


१. या अभ्यासक्रमांसाठी यापूर्वी शासन मान्यता देताना विहित केलेल्या अटी व शर्ती कायम 
राहतील. 

२. या संस्थेतील बंद करावयाच्या अभ्यासक्रमांच्या संबंधित सर्व दस्तऐवज जसे की 
गुणपत्रिका, उत्तरपत्रिका, निकालपत्रे, विद्यार्थ्याचे पत्ते, फीच्या पावत्या इत्यादी बाबी 
संस्थेने संबंधित विद्यापीठाकडे सूपूर्द करणे आवश्‍यक राहील. 

३. संबंधीत अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त शिक्षक वर्ग/कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक व इतर 
बाबतीत न्यायप्रविष्ठ असळेली सर्व प्रकरणांची जबाबदारी संस्था प्रमुखांची राहील. 
भविष्यकाळात कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी संस्था जबाबदार 
राहील. 

४. संस्थेकडून शासनाची वसुली अद्यापी थकबाकी असल्यास त्याचा भरणा करणे संस्था 
प्रमुखांवर बंधनकारक राहील. 

५. संस्थेमध्ये सदर अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर जंगम मालमत्तेविषयी या 
संस्थेने शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेले असल्याचे यापुढे 
निदर्शनास आल्यास त्याची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 

६. संस्थेतील संबंधित अभ्यासक्रम बंद केल्यानंतर त्या संस्थेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना व 
माजी विद्यार्थ्यांना परिक्षेस बसण्याची इच्छा असल्यास त्याची पर्यायी व्यवस्था करणे 
संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

७. संबंधित अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त केलेल्या संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी यांना देय 
असलेले वेतन, वेतन भरपाई व अन्य आर्थिक प्रदानाचे भुगतान करणे संस्थेस बंधनकारक 
राहील 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२८११४४३१८४०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar 
S a Nn a A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
e ou=Higher and Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=637 145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee 


Dharurkar sce" 
(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
३. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-2018/प्र.क्र. 210/तांशि-4 


४. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली -११० ००१. 

६. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

७. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

८. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


भं 


शी, 
7 ०739901 d¥10S‘ADO1ONHI31, 
9 १9५००१५ ४00६1॥-४6४0 18 ONINIINION3: 
1४011 ४०॥५॥॥/४४५०० 1९३४००७५००] ५१९०४७३४०५'०४०४ 30 ३3101115/४, 
Ta; 3100४४9 seypaquiy| ADOIONHI31 0४४ ४0४9४०० ४१11511४४०, 
५] _____0६_ 09 JWIL TINS १8 SDINOYLI373 ४३0४॥| १५०५९५४१९६ 70 9४३३७४19७३ ४१7४05 4४0४०३४0०५ ५7॥॥ ४५०॥/, 10६12805६1 |12६9 
un, 
3130०] dV10S‘A9010NHD31' 
“AsuaAun ४00६17-४॥१०४)0 ४ ONINISNION3| 
1९०(80100५>२०॥ ५॥४०४9३४0०५'0४०४ 40 BINLUSNI| a 
७४1४३३४७५३, ३1॥९00४४9 seypaquy| ANOIONHI31 0४४१ NOVONOG NWHLHSLLWUd 
st 0६ st 109 aw 11nd 1४०1४13313 ४३0७१ १०५९५९१९४8 4G ७४॥४३३॥४॥७४३ ४७८४105 4४०0४०३४०५ SVMIA ४५०॥॥  €10६12805५६-1 [८६9 
प्या tel | 
10290 80 19 i 


jad Sy} 8102८ ५0 +i 
61-8107 sad ५४ 
4JYVINI 561-810८ BL LL02 
al 39५४1४ a) ३9४11४ 0 
९९५॥॥॥१॥७/| ५0१५ १0१११७ IAONdd 


‘ ONN 
11९301१९30 (1 एव 


39७०05! 4SHNOD] / ALISHAAINN 80/1 gsauaav 3111119191; 1४3४४01039 
3HL4O 340७५ JO 12031]_9४11/1113-0 3॥॥/४ए-००४०॥५०॥१५॥५॥५४५| 12715(] 310111159४ जा]. 30 SINVN® 319'V 


61-802 “Av 40) ३101४ Aq panouldy '3171350! Sunsixa uy ७०॥९1०॥६०४ ४०५४४ 
॥९व५७॥॥/४ ‘SW ७०1९००७93३ । ९21७५२१] 10 91९203231:00 
क y aunxeuuy 


pa 


— 


8102/90/0ट| ९1 :0८/90/80 


wad ७४61| $५४61-8॥02 
-४॥02 ९11५) 
3/०४११४| GSAC8ddY 


9५॥४३३॥४॥८५ 
TWDINVHIA 


3५७९४ 3570197 yaad Aussuaiuf) 


6s 


uoe ser 
"ळ्या 


49010४4231 
ONY 
७५४३३९19४३ 


०1९१५7 
* ०01९७0 


3 


D ‘ 
LOT ९०५. (५120९०४ 105 311111501 80119४३ ७3101४ Aq ०२2093४ ३1९१७ 
31९95 ९/1५६९1९५९॥४ 1०0४९2093३ 1९३४५२०] JO He 40138210 
@ aunxeuuy 


१000४ MOSUIHS| 
‘ELTON 84 '9५'00४ 


*ONINIINIDNG JO 3931102) cvessose| 
४४90०३० OVESVINS ISHS 


Ssasppy ०५१1३५७ owen ae 


